महाराष्ट्र हासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एएससी-११२१/प्र.क्र.२०५/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २७ जानेवारी, २०२२ 


आदेठा 


सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी सन २०१३-२०१४ च्या निवडसूचीतून पात्र ठरलेल्या 


लिपिक-टंकळेखकांना या आदेशान्वये सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियमित पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


सदर कर्मचाऱ्यांचा नियमित पदोन्नतीचा दिनांक त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-६ मध्ये दर्शविलेल्या प्रमाणे देण्यात 


येत आहे:- 
अ. | श्री/ लिपिक- प्रवर्ग विभागाचे नाव सहायक कक्ष अधिकारी 
क्र. | श्रीमती | टंकलेखकांची नांवे पदावरील नियमित 
पदोन्नतीचा दिनांक 

(ग: २ ३ ie ee | षु & 

१ श्री श्ां.कि.वाळुंज खुला संसदीय कार्य विभाग ०१-०९-२०१३ 
२ श्री रा.वि.माटकर इमाव उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 09-08-2093 
३ श्री स.रा.सिह खुला महसूल व वन विभाग ०१-०९-२०१३ 
४ श्री सु.मा.टाव्हरे खुला । सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ०१-०९-२०१३ 

विभाग 
५ श्रीमती | उ.अ.खोत इमाव जलसंपदा विभाग ०१-०९-२०१३ 
६ श्री रा.कृ.भाटकर खुला वित्त विभाग ०१-०९-२०१३ 
७ श्री मि.प्रनारकर खुला जलसंपदा विभाग ०१-०९-२०१३ 
८ श्री सं.द्वा.तेंडूलकर खुला | अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक ०१-०९-२०१३ 
संरक्षण विभाग 
९ श्री तु.र.दाणी खुला नियोजन विभाग ०१-०९-२०१३ 
१० | ० श्री रा.व.साखरकर खुला वित्त विभाग ०१-१०-२०१३ 
asi | १ श्रीमती | अ.वि.पितळे खुला सामान्य प्रशासन विभाग ०१-१०-२०१३ 
१२ श्रीमती | भ.चं.पवार खुला वित्त विभाग 09-40-2093 
१३ श्री सं.शं.राऊत इमाव गृह विभाग ०१-१०-२०१३ 
१४ श्री अ.टी.पाठारे खुला वित्त विभाग ०२-१०-२०१३ 
१५ श्री TUE NG खुला सहकार, पणन वस््रोद्योग १२-१०-२०१३ 
विभाग 

१६ श्री अ.र.वाघ खुला वित्त विभाग ०१-११-२०१३ 
१७ श्री इ.र.मुलाणी खुला महसूल व वन विभाग ०१-११-२०१३ 
१८ श्री सु.गु.देशमुख खुला महसूल व वन विभाग ०१-११-२०१३ 


शासन आदेश क्रमांकः एएससी-११२१/प्र.क्र.२०५/१४-अ, दिनांक २७ जानेवारी, २०२२ 


अ. | श्री/ लिपिक- प्रवर्ग विभागाचे नाव सहायक कक्ष अधिकारी 
क्र. | श्रीमती | टंकलेखकांची नांवे पदावरील नियमित 
पदोन्नतीचा दिनांक 

pa २ ३ Ine “abe '|| 4 & 

१९ श्रीमती | मं.सु.चेऊलकर खुला गृह विभाग ०१-११-२०१३ 
२० श्री प्र.म.कारेकर खुला उद्योग, ऊर्जा व कामगार ०१-११-२०१३ 

विभाग 
२१ श्रीमती | ज.कृ.पाटील खुला कौशल्य विकास व ०२-११-२०१३ 
उद्योजकता विभाग 
२२ श्रीमती | सु.सु.बारटक्के खुला सहकार, पणन वस्त्रोद्योग ०२-११-२०१३ 
विभाग 
२३ श्रीमती | अं.अ.म्हामुणकर खुला ग्राम विकास विभाग ०१-१२-२०१३ 
२४ श्री सु.ना.शहा खुला सामान्य प्रशासन विभाग ०२-१२-२०१३ 
२५ श्रीमती | शु.शं.कर्णिक खुला सामान्य प्रशासन विभाग ०२-१२-२०१३ 
२६ श्री वि.ना.गावडे खुला वित्त विभाग ०१-०१-२०१४ 
२७ श्री प्र.ना.सावंत खुला | सार्वजनिक बांधकाम विभाग ०१-०१-२०१४ 
२८ श्री वि.य.वर्तक खुला | महिला व बाल विकास विभाग ०१-०२-२०१४ 
२९ श्रीमती | शुभांगिनी पाटील | खुला वित्त विभाग ०१-०२-२०१४ 
(शु.वि.सावे) 
३० श्री ल.रा.सावंत खुला नगर विकास विभाग ०१-०२-२०१४ 
३१ श्रीमती | भा.ग.डोंगरे खुला | अल्पसंख्यांक विकास विभाग ०१-०३-२०१४ 
३२ श्रीमती | क.प्र.पालव खुला सामान्य प्रशासन विभाग ०१-०४-२०१४ 
३३ श्रीमती | ल.पां.उपलकर इमाव नियोजन विभाग ०१-०४-२०१४ 
३४ श्रीमती | भा.वि.पोकळे खुला जलसंपदा विभाग ०१-०४-२०१४ 
३५ श्री म.सि.गुरव खुला वैद्यकौय शिक्षण व औषधी ०१-०४-२०१४ 
द्रव्ये विभाग 

३६ श्रीमती ।मं.दु.नाडकर्णी खुला जलसंपदा विभाग ०१-०४-२०१४ 
३७ श्री के.सो.शेलार खुला । सार्वजनिक आरोग्य विभाग ०१-०४-२०१४ 
३८ श्रीमती | ज.धों.जाधव खुला | शालेय शिक्षण व pret विभाग ०१-०४-२०१४ 
३९ श्री सा.ग.भोळे खुला वित्त विभाग ०१-०५-२०१४ 
४० श्री सु.पां.बाणे खुला वित्त विभाग ०१-०५-२०१४ 
४१ श्री घ.वि.आंजर्लेकर खुला | सार्वजनिक बांधकाम विभाग ०१-०५-२०१४ 
४२ श्रीमती | वि.वि.नाईक खुला सामान्य प्रशासन विभाग ०१-०५-२०१४ 
४३ श्री ग.आ.देसाई खुला | सार्वजनिक बांधकाम विभाग ०१-०५-२०१४ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एएससी-११२१/प्र.क्र.२०५/१४-अ, दिनांक २७ जानेवारी, २०२२ 


अ. | श्री/ लिपिक- प्रवर्ग विभागाचे नाव सहायक कक्ष अधिकारी 
क्र. | श्रीमती | टंकलेखकांची नांवे पदावरील नियमित 
पदोन्नतीचा दिनांक 

Pal २ ३ 1 ee | 4 & 

४४ श्रीमती । श्र.रा.कुडवळवकर | इमाव | मृद व जलसंधारण विभाग ०१-०६-२०१४ 
४५ श्री ह.जा.जाधव खुला कृषि, waaay, ०१-०६-२०१४ 

दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग 
४६ श्री सु.कि.सुर्यवंशी खुला महसूल व वन विभाग ०१-०६-२०१४ 
४७ श्री प्र.गो.सावंत खुला वित्त विभाग ०१-०६-२०१४ 
४८ श्री स.बा.घाडी खुला वित्त विभाग ०१-०६-२०१४ 
४९ श्री सु.गो.कदम खुला सामान्य प्रशासन विभाग ०१-०६-२०१४ 
५० श्री म.वि.कोचरेकर खुला | अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक ०१-०६-२०१४ 
संरक्षण विभाग 
५१ श्रीमती | वि.वा.सुर्वे खुला महसूल व वन विभाग ०१-०६-२०१४ 
प२ श्री रो.द.कचरे खुला संसदीय कार्य विभाग ०१-०६-२०१४ 
५३ श्री प्र.ना.वाघमारे खुला आदिवासी विकास विभाग ०१-०७-२०१४ 
५४ श्री शि.चा.कांबळे अजा सामान्य प्रशासन विभाग ०१-०७-२०१४ 
५५ श्री दि.सो.शेवाळे अजा गृह विभाग ०१-०७-२०१४ 
५६ श्रीमती | अ.सं.सावर्डेकर अजा । सार्वजनिक बांधकाम विभाग ०१-०७-२०१४ 
५७ श्री दि.बा.थोरात अजा नियोजन विभाग ०१-०७-२०१४ 
५८ श्री गो.ब.मसलखांब अजा सहकार, पणन वस्रोद्योग ०१-०७-२०१४ 
विभाग 
५९ श्रीमती | निं.स.शिंदे अजा ग्राम विकास विभाग ०२-०७-२०१४ 
६० श्री स.व.बाळसराफ अजा नियोजन विभाग ०३-०७-२०१४ 
६१ श्रीमती | म.म.जाधव अजा मृद व जलसंधारण विभाग १२-०७-२०१४ 
६२ श्रीमती | नि.नि.धर्गमेर विमाप्र । सार्वजनिक आरोग्य विभाग ०१-०८-२०१४ 
६३ श्रीमती | शौ.ज्ञा.तरे विमाप्र । सार्वजनिक बांधकाम विभाग ०१-०८-२०१४ 
६४ श्री नि.बा.तडोसे अज गृहनिर्माण विभाग ०१-०८-२०१४ 
६५ श्रीमती | क.ग.मेश्राम अज विधि व न्याय विभाग ०१-०८-२०१४ 
(क.दा.सिडाम) 
६६ श्री पां.ग.मडके अज महसूल व वन विभाग ०२-०८-२०१४ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः एएससी-११२१/प्र.क्र.२०५/१४-अ, दिनांक २७ जानेवारी, २०२२ 


२. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४-०८-२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल 
केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित असून मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/ 
२०१७ च्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन सदर नियमित पदोन्नती व नियमित पदोन्नतीचे सुधारित दिनांक देण्यात 
येत आहेत. 


३. सदर नियमित पदोन्नती पदोन्नत होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुध्द कोणतीही विभागीय चौकडी प्रलंबित 
अथवा त्यांना विभागीय चौकजीत पदोन्नती देण्यासाठी बाधा येईल अशी कोणतीही शिक्षा देण्यात आलेली 
नाही या धारणेच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


४. उपरोक्त नियमित पदोन्नत लिपिक-टंकळेखकांनी पदोन्नतीच्या पदावरील त्यांच्या वेतन निश्चितीचा 
विकल्प पदोन्नतीच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत द्यावा. अशा प्रकारचा विकल्प न दिल्यास 
वेतननिश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ मधीळ ११ (१) (ए) GSTs तरतूदीनुसार पदोन्नतीचा 
दिनांक विचारात घेऊन केली जाईल. 


५. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर शासन आदेश हे आपल्या विभागात 
कार्यरत असलेल्या, विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच विभागाच्या आस्थापनेवरुन प्रतिनियुक्तीवर 
असलेल्या सर्व संबंधितांच्या निदर्ानास आणावे. 


६. सदर शासन BST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२७१८०५३४०६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Gajanan 


Bhimrao Gurav & 
(ग. मि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२. अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
३. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
४. महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), 
. संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (विभागामार्फत)/सा.प्र.वि.(का.क्र.१४-ब) 
निवड नस्ती/सा.प्र.वि./१४-अ, सग्रंहार्थ. 


eon GS & 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


